महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र-१३२१/प्र.क्र.५६/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेडा दि.१९.५.२०२१ 


आदेश 
डॉ.ना.कों.भोसळे, उप सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांची संदर्भाधिन 


शासन आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणातील “सह महानगर आयुक्‍त” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. आता,श्री.राहुल कर्डीले, भा.प्र.से. यांची सा.प्र.वि. दि.३०.०७.२०२१ अन्वये सह महानगर आयुक्‍त, 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
प्रशासकीय कारणास्तव डॉ.ना.को.भोसळले, उप सचिव, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
यांच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील “सह महानगर आयुक्‍त” या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभागातील उप सचिवांच्या Rat पदावर करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८०३१७५६०८९१०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan Bhimrao ==" 


25०4740), 


shtra, 
)०! 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360173b68 
u fav 2d6b6fecbBaecf, cn=G: Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्र.स., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग/ कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१ 
६. सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग/ lated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. डॉ.ना.कों.भोसले, उप सचिव, (विभागामार्फत) 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


ळ 


